अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) पदावर सरळसेवेने रूजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची महसूल विभाग संवर्ग नियमातील 
तरतुदीनुसार विभागीय संवर्ग बदलून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२०/प्र. क्र.७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जुले, २०२०. 


वाचा:- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८ एप्रिल, २०१५ 


2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : ससेप्र-४४१७/प्र. क्र. ४४/प्रशा-२, दि.४ ऑगस्ट, २०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 


प्रशिक्षण संस्था या संवर्गातील सरळसेवेच्या पदावर संदर्भाधीन दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१७ च्या पत्रान्वये नियुक्‍ती 


देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खाली नमूद केलेल्या ३ अधिकाऱ्यांना सदर पदावर रूजू झालेल्या दिनांकापासून 


एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाळेला असल्याने महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 


पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५ Helles नियम-१२ (अ) अनुसार 


सदर अधिकाऱ्यांनी महसूल विभाग बदळून मिळण्यासाठी विनंती केली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २८.०४.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेमधील नियम १२ मधील 


तरतुदीनुसार वाटप करण्यात आलेल्या विभागात किमान एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतरच नमूद केलेल्या 


कारणास्तव संबंधित अधिकाऱ्यांस दुसरा महसुली विभाग बदलून देता येतो. सदर अधिकाऱ्यांच्या विनंतीच्या 


अनुषंगाने महसुल विभाग बदलून पदस्थापना देण्यासाठी त्यांचे विनंती अर्ज नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीत 


ठेवण्यात आले होते. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी लगतच्या वरिष्ठ 


प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने खाळील तक्त्यातील (३) अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये 


दर्शविलेल्या महसुली विभागामध्ये व स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे- 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३१२०/प्र. क्र.७/प्रशा-२ 


अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याच्या सरळसेवा सध्याचे कार्यरत । बदलीनंतरचा विभाग व जिल्हा 
अ. पदावर रूजू | नियुक्‍तीने वाटप ठिकाण 
क्र. झाल्याचा |केलेला महसुली महसूली जिल्हा 
दिनांक विभाग विभाग 
(१) (२) (३) (3) (4) (६) (७) 
i . श्रीमती आशिष  ।२९.०८.२०१७| नागपूर अधिव्याख्याता, जिल्हा। पुणे अधिव्याख्याता, जिल्हा 
आमगोंडा पाटील शिक्षण व प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, भंडारा संस्था, सांगली 
२. श्री. संतोष 30.02.2099) नागपूर अधिव्याख्याता, जिल्हा औरंगाबाद अधिव्याख्याता, जिल्हा 
अर्जुनराव ठाकूर शिक्षण व प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, चंद्रपूर संस्था, लातूर 
३. श्रीमती क्रांती वामन ।१४.०८.२०१७| अमरावती अधिव्याख्याता, जिल्हा | पुणे अधिव्याख्याता, जिल्हा 
कुलकर्णी शिक्षण व प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, वाशिम संस्था, सोलापूर 


३. सदर अधिकार्‍यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा. तसेच आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी 


संदर्भाधीन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 


करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत 


दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२००७२९१३१९४१९५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


70c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, street=I 
4,4, ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 
DEPT.MANTRALAYA, MUMBAI, ou=NA, 
MAHARASHTRA, cn=DEEPAK VUAY SHELAR 
Date: 2020.07.29 12:53:23 +05'30' 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. सर्व संचालक 
३. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


: c=IN, ashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe0 1f24cb84cc86e7 Of3b8f6f Ifdcdb24695 
डा ROOM NO 


, 0=GOVERNMENT OF 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३१२०/प्र. क्र.७/प्रशा-२ 


६. संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, 
७. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

८. संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर), 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०.संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव :- 


१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती/ प्रशा-२ कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


